श्री. नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील, अध्यक्ष, अण्णासाहेब 
पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ यांचा 
राजीनामा स्वीकृत करणे आणि अध्यक्ष पदावरील 
नियुक्ती व मंत्री पदाचा दर्जा रद्द करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्र. अपाम २०१७/प्र.क्र.९०/रोस्वरो -१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ मार्च, २०१९. 


वाचा:- १) श्री. नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील अध्यक्ष, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास 
महामंडळ यांचे दि. २५.०३.२०१९ चे पत्र 
२) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्र. अपाम २०१७ / प्र.क्र. ९०/ 
रोस्वरो -१, दि. ४.९.२०१८ 
3) reg विकास व उद्योजकता विभाग शासन निर्णयक्र. अपाम २०१७ / प्र.क्र. ९०/ 
रोस्वरो -१, दि. २८.०१.२०१९ 


प्रस्तावना- 
श्री. नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील अध्यक्ष, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ 


यांनी त्यांच्या उपरोक्त दि. २५.०३.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास 
विकास महामंडळाच्या अध्यक्ष पदाचा स्वेच्छेने राजीनामा दिलेला असून सोमवार दि. २५.०३.२०१९ 
मध्यानंतर पासून अध्यक्ष, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ या पदावरुन 
कार्यमुक्त करण्याची विनंती केली आहे. 


शासन निर्णय - 

संदर्भाधीन अनुक्रमांक २ मधील दि. ०४.०९.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये श्री. नरेंद्र 
अण्णासाहेब पाटील यांची अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी 
पुढील आदेश होईपर्यंत नियुक्‍ती करण्यात आली होती आणि संदर्भाधीन क्र. ३ मधील शासन निर्णय 
दि. २८.०१.२०१९ अन्वये त्यांना मंत्री पदाचा दर्जा देण्यात आला होता. 

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या संस्थापन समयलेख आणि 
संस्थापन नियमातील नियम ८२ (४) मधील तरतूदीनुसार मा. श्री. नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील, नवी 
मुंबई यांचा राजीनामा दि. २५.०३.२०१९ (मध्यान्हनंतर) पासून स्वीकृत करण्यात येत असून अण्णासाहेब 
पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी केलेली नेमणूक दि. २५.०३.२०१९ 
(मध्यान्हनंतर) रद्द करण्यात येत असून त्यांना देण्यात आलेला मंत्री पदाचा दर्जा काढून घेण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपाम २०१७/प्र.क्र.९०/रोस्वरो -१ 


8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर TSCA उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१९०३२८१५२१४७९९०३ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by Baban Sheshi 


Mandwe 
harashtra, ou=Skill 
hip Department, 


=M 
2.5.4.20=d101a905c7fca95ea9a4a68053d53dda9fcd 


8b54a203c383517611e96421b187, 
Mandwe gba20338351761 686821 


id) 
Date: 2019.03.28 15:25:18 +05'30 


(ब. शो. मांडवे ) 
शासनाचे उप सचिव 


) मा. राज्यपालांचे सचिव 
) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३) मा.विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा / विधानपरिषद), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) मा. सर्व मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
) मा. श्री. नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील, प्रोग्रेसिव्ह हाईनेस, फ्लॅट नं. १००१, प्लॉट नं ५/६, 
सेक्टर-१६ अ, स्टेट बँक ऑफ इंडियासमोर, पाम बीच रोड, सानपाडा, (पूर्व) 
नवी मुंबई ४०० ७०५ 
व्यवस्थापकीय संचाळक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र१ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई 
महालेखापाल, AERIS (GT परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ), नागपूर. 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
) मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव 
) आयुकत, कौशल्य विकास व रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, नवी मुंबई. 
१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई 
) निवडनस्ती (रोस्वरो -१). 


१४ 
१५६ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


